महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्डाद्वारे 
रेशीम शोती उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी 
करण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केपुयो-२०२०/प्र.क्र.१२/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
तारीख: ०९ जानेवारी, २०२३ 


१) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः प्रावियो-२०१८/ प्र.क्र.१९/रेशीम 
कक्ष, दि.१८ एप्रिल, २०१८. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, दि.१३ 
ऑगस्ट, २०२१. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२२०/३४, दि.२८ 
ऑगस्ट, २०१९. 
8) संचालक रेशीम यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी /बस/इ.सा.बो/२०/१७२२, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०२०. 
५) संचालक रेशीम यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी /बस/इ.सा.बो/२०/१७२२, 
दि.१५ डिसेंबर, २०२१. 
६) संचालक रेशीम यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी /बस/इ.सा.बो/२०/१७२२, 
दि.१५ नोव्हेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगातून 
मिळणारे शाश्वत उत्पन्न व शासकीय योजनांची माहिती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड या माध्यमाद्वारे देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक (रेशीम) यांनी 
सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील माध्यम आराखडा व 
नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.११ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत माध्यम आराखडा 
तयार करण्यात आला आहे. सदर माध्यम आराखड्यास व त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


शासन निर्णय क्रमांकः केपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 


महामंडळाच्या बसस्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड माध्यमाद्वारे रेशीम शेती उद्योगाचा प्रचार व 
प्रसिध्दी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगातून मिळणारे शाश्वत उत्पन्न व शासकीय योजनांची माहिती 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानंकावर इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड या माध्यमाद्वारे 
देण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या माध्यम आराखड्यास व त्यानुसार 


येणाऱ्या खर्चास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. | माध्यम माध्यमाचा । कालावधी । DAVP डिस्प्ले अंदाजित एकूण रक्‍कम 
क्र. तपशील शुल्क 
प्रती ३० सेकंद 
स्पॉटकरिता 
| राज्यातील राज्यातील ३० दिवस ₹२४०/- ₹९९,६५,८०८/- 
एसटी विविध ६९ बस | (एक महिना) (१८% GST सह) 
स्टँंडमधीळ | स्थानके 
इलेक्ट्रॉनिक | ३० सेकंद 
साईन बोर्ड | जाहिरात 
एकूण १७ वेळा 


२. प्रस्तुत निधी खर्च करताना झासनाचे प्रचलित वित्तीय नियम व धोरणानूसार तसेच, प्रचार 
प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाने मान्यता दिलेल्या माध्यम 
आराखड्यानुसार व वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता 
संचालक (रेशीम) यांनी घ्यावी. 


३. BET UAT ST “मागणी क्र. व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ००, १०७, रेशीम उद्योग, (09) 
विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०१) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2092-23 अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा 
प्रचार व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) (२८५१६५७४), २६, जाहिरात व प्रसिद्धी” अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात उपलबध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम कक्ष 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०९१६१२२२१९०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY DATTARAY 
KAMALAKAR 


(संजय कमलाकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


ल 


4 


£93) 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

उपसचिव (अर्थसंकल्प-१७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१०) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

११)सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ पुणे. 

१२) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 

१३) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


S 


wen 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


